छत्रपती शिवाजी महाराज 
शेतकरी सन्मान योजना - २०१७ 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग 
शासन निर्णय क्र. कृकमा ०६१७/ प्र.क्र.१२७/२-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १६ एप्रिळ, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र.क्र.१२७ /२-स, 
दि.२८ जून, २०१७ 
२) शासन शुध्दीपत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र. क्र.१२७/२-स, 
दि.५ जुले, २०१७ 
३) शासन शुध्दीपत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र.क्र.१२७/२-स, 
दि.२० जुले, २०१७ 
४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र.क्र.१२७ /२-स, 
दि.८ सप्टेंबर, २०१७ 
५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र.क्र.१२७ /२-स, 
दि.७ डिसेंबर, २०१७ 
६) शासन शुध्दीपत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र.क्र.१२७/२-स, 
दि. १२ डिसेंबर, २०१७ 
७) शासन निर्णय, सहकार, पणन व FATT विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र.क्र.१२७/२-स, 
दि.२८ फेब्रुवारी, २०१८ 
८) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र.क्र.१२७/२-स, 
दि.३१ मार्च, २०१८ 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय दि. २८.६.२०१७ अन्वये “छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 
२०१७” जाहीर करण्यात आली असून संदर्भिय शासन निर्णय व शुध्दीपत्रानुसार योजनेची 
अमंलबजावणी चालू आहे. 
२. या योजने अंतर्गत दि.२४.७.२०१७ ते २२.९.२०१७ या कालावधी पर्यंत शेतकऱ्यांचे अर्ज 
ऑनलाईन स्विकारण्यात आले होते. तथापी या योजनेसाठी अर्ज दाखल करावयाच्या कालावधीत 
WAHT कांही वैयक्तिक अथवा तांत्रिक कारणांमुळे विहित दिनांकापर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज 
सादर करता आले नाहीत. ही परिस्थिती विचारात घेता ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी वेळोवेळी 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दि.३१.३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी 
देण्यात आलेली मुदत दि.१४ एप्रिळ, २०१८ रोजी संपत असल्याने याप्रकरणी मा.मुख्यमंत्री 
महोदयांनी सदरची मुदत दि.१ मे, २०१८ पर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली आहे. 
३. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर "छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७" या 
योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी किंवा त्यांच्या कुटूंबियांपैकी कोणीही यापूर्वी अर्ज केलेला नाही अशा 
अर्ज करण्यापासून वंचित राहिलेल्या शहोतकर्‍्यांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी देण्यात 
आलेली मुदत वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः HHA ०६१७/ प्र.क्र.१२७/२-स 


शासन निर्णय :- 


"छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७" या योजनेअंतर्गत यापूर्वीच्या 
कालावधीत अर्ज करण्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज 
करण्याच्या सुविधेचा कालावधी दिनांक १ मे, २०१८ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०४१६१५३३३९४१०२ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Ramesh Shankarrao Shingte 
DN: c=! =Co- 


Ramesh 
Shankarrao 


8 
hi 


dc कं 
र Shankai Shingt 
S h l n g t e Bite 2018.04: ie वक 05'30' 


(रमेश शिंगटे) 


अवर सचिव तथा सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

२) मा. मंत्री, महसूल, मदत व पुर्नवसन, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 
३) मा. मंत्री, वित्त व नियोजन, वने यांचे खाजगी सचिव 

४ मा. मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग यांचे खाजगी सचिव 
५) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


o~ 


६) मा. विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य (सवी 
७) मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव 
८) मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त) 
९) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
१०) मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 
११) मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड प्रादेशिक कार्यालय, पुणे 
१२) चेअरमन, राज्य स्तरीय बँकर्स समिती , बँक ऑफ महाराष्ट्र,पुणे. 
१३) विभागीय आयुक्‍त, (सवी 
१४ जिल्हाधिकारी (सवी 
१५) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, (सर्व) 
) 
) 
) 
) 


१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी 

१७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई 
१८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (सर्व) 
१९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


